भाडेपट्टयाने/ कब्जेहक्काने प्रदान केलेल्या 
शासकीय जमिनींवरील सहकारी गृहनिर्माण 
संस्थांमधील सदस्यसत्व नियमानुकूल 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शुध्दीपत्रक क्रमांक: जमीन-२०१७/प्र.क्र.९८/ज-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२ 
दिनांक: ३० ऑगस्ट, २०२२ 


संदर्भ:- शासन निर्णय महसूल व वन विभाग क्रमांक: जमीन-२०१७/प्र.क्र.९८/ज-१, 
दि.२२ फेब्रुवारी २०२२ 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


संदर्भीय शासन निर्णयात खालीलप्रमाणे शुध्दीपत्रक निर्गमित करण्यात येत आहे:- 
१ उपरोक्त विषयावरील शासन निर्णय क्र. जमीन २०१७/प्र.क्र.९८/ज-१, दि. २२ फेब्रुवारी 
2022 मधील वाचा क्र.१ येथे नमूद केलेला शासन निर्णय क्र. जमीन-२०१७/प्र.क्र.९८/ज-१,दि.०७ 
जुले २०१० ऐवजी शासन निर्णय क्र. जमीन-२०१७/प्र.क्र.१८/ज-१, दि. ०७ जुले २०१७ असे 
वाचण्यात यावे. 
२) त्याचप्रमाणे, उपरोक्त शासन निर्णयातील परि. ७ मध्ये पुढील प्रमाणे नमूद “गृहनिर्माण 
संस्थेने सक्षम प्राधिकाऱ्याची परवानगी न घेता अनधिकृतरित्या सदस्यत्व हस्तांतरण केळे असेल 
अशा प्रकरणी संबंधीत गृहनिर्माण संस्थेस जबाबदार धरुन सदर संस्थेस सदनिका धारण केलेल्या 
प्रथम वर्षाच्या वार्षिक दर विवरणपत्रातील दराच्या २.५ टक्के दंडनीय अधिमूल्य आकारावे व सक्षम 
प्राधिकारी सहकार कायद्यातील तरतुदीनुसार संबंधीत प्राधिकरणाकडे संस्थेविरुध्द कारवाई 
प्रस्तावित करतील.” या मधील “व सक्षम प्राधिकारी सहकार कायद्यातील तरतुदीनुसार संबंधीत 
प्राधिकरणाकडे संस्थेविरुध्द कारवाई प्रस्तावित करतील”, हे वाक्य वगळण्यात येत आहे. 

सदर शासन शुध्दीपत्रक हे महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत 
स्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२२०८३०१५०५४८५२१९ असा आहे. हे 
शुध्दीपत्रक डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 

RAMESH SHIVAJI गक - 
CHAVAN ee ततो 
(रमेश चव्हाण) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


5d54f8e3d5b09d0Sbedfa09b 


प्रत, 
१) मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः जमीन-२०१७/प्र.क्र.९८/ज-१ 


२) मा. मुख्यमंत्री यांचे अप्पर मुख्य सचिव,मंत्रालय, मुंबई 
3) मा.उपमुख्यमंत्री यांचे अप्पर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव,मंत्रालय, मुंबई 
४) मा. मंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
५) मा. राज्यमंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
) 
) 
) 


६) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

७) अप्पर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

८) प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

९) अप्पर मुख्य सचिव (महसूल, मुद्रांक शुल्क व नोंदणी), यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

१०) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/ नागपूर 

११)महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र१/२, मुंबई/ नागपूर 
) 
) 


१२) जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक भूमी अभिलेख, 

१३) नोंदणी महानिरिक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१४ महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मुंबई 

१५) सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग 

१६) सर्व विभागीय आयुक्‍त 

१७) सर्व जिल्हाधिकारी 
) 
) 
) 
) 


१८) ud सहसचिव/ उपसचिव, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१९) सर्व अवरसचिव/कक्ष अधिकारी, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२०) सहसचिव (ज-१), यांचे स्वीय सहायक, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२१) निवड नस्ती (ज-१) 


KKKKKEKKKKKKKER 


पृष्ठ २ पैकी २ 


